परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट 
ब संवर्गातील ५ अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०७१७/प्र.क्र.१८५/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ ऑगस्ट २०१९ 


वाचा : 
१) शासनाचा समक्रमांकाचा दिनांक १६.०७.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय. 
२) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः टिआरएन-०८१९/प्र.क्र.५२/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १४.०८.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


राज्यसेवा मुख्य परिक्षा २०१६ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब) संवर्गासाठी रुपये ९३००-३४८०० (ग्रेड पे रु. ४६००) 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार) (सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-१६ रु.४४९००-१४२४००) या 
वेतनश्रेणीत ५ अधिसंख्य पदे दि. ०१.०८.२०१७ ते दि. ३१.०७.२०१९ पर्यंत दोन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी निर्माण करण्यास सदर्भ क्र. १ वरील दिनांक १६.०७.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. प्रस्तुत संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करणे आणि 
विभागीय महसूल संवर्ग वाटपाची कार्यवाही होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने सदर 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय:- 


राज्यसेवा मुख्य परिक्षा २०१६ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, (गट ब) संवर्गासाठी रुपये ९३००-३४८०० (ग्रेड पे रु. ४६००) 
(सहाव्या वेतन आयोगानुसार) (सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-१६ रु.४४९००-१४२४००) या 
वेतनश्रेणीत परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या ५ अधिसंख्य 
पदांना दि. ०१.०८.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ अखेरपर्यंत अथवा विभागीय संवर्ग वाटप होईपर्यंत 
यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापर्यंत Sad मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०७१७/प्र.क्र.१८५/परि-४ 


२. उक्त मुदतवाढीतील कालावधीत परिवीक्षाधीन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट 
ब यांच्या अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०१४, 
वाहनावरील कर (०१) ००१, संचालन व प्रशासन (२०४१००१८) ०१ वेतन (योजनेतर) (दत्तमत)" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. तसेच सदर बाबीसाठी 
आव्यक असल्यास अतिरिक्‍त रकमेसाठी सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये पुरक मागणीचा प्रस्ताव 
सादर करावा. 


3. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२९१५४३०९९९२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


KADAM DATTATRAY © 
HANMANT 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


ae) 


. महालेखापाल, 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
. अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


cc AN A 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


६. सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये. 


७. वित्त विभाग (कार्यासन क्र. व्यय ८ व वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 


८. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, 
व्हीआयपी रोड, धरमपेठ,नागपूर 

९. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

१०. कक्ष अधिकारी (सीपीटीपी अव बो 


११. निवडनस्ती, परिवहन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


